म्याव जपन 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- घबांअ १२२४/प्र.क्र. ४५/का.०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ मे, २०२४ 


विषय - सन २०२४-२५ अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी 
इत्यादींना कर्ज - (२०१)(००)(०१) घर बांधणी अग्रिम वाटप. 


संदर्भ - 9. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः - अग्रिम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि.२०.०२.२०१५. 
३. शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०२३/प्र. क्र. ३१/२०२३/विनियम, दि.०१.०३.२०२४ 
५. विधि व न्याय विभाग, ज्ञापन क्रमांक. लेखानु -१७२४/प्र.क्र.२१/का.२३, दिनांक 02 एप्रिल २०२४ 


ज्ञापन: - 


विधि व न्याय विभाग “मागणी क्र. जे-५, लेखाशिर्ष ७9६१०-छासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (२०१)(००)(०१)- 
घरबांधणी अग्निमे, अनिवार्य (५६१० ०४७२) (दत्तमत)” खाली २०२४-२५ या वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून, 
सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” आणि यादी क्रमांकः “१, २, 9 ३ , ४” मध्ये दर्शविलेल्या शासकीय 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना "घरबांधणी अग्निम" या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी, “विवरणपत्र-अ” च्या 
रकाना क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु. ८,७५,५९,६००/- 
(रुपये आठ कोटी पंचाहत्तर लाख एकोणसाठ हजार सहाशे फक्त) इतक्या अनुदानाचे खालील अटींच्या अधीन 
राहून वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अटी आणि शार्ती : - 

(१) हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११/ विनियम, दि.२७.२.२०१२, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ 
२०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ व शासन निर्णय क्रमांक -घबांअ २०२३/प्र. क्र. 
३१/२०२३/विनियम, दि. ०१.०३.२०२४, तसेच, मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, परिशिष्ट २६ मधील 
विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी 
घ्यावी. घरबांधणी अग्निमाच्या रकमेचे वितरण आदेश पारित करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वित्त 
विभागाच्या प्रचलित शासन निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करावी. 
तद्‌नंतरच, निधी वितरणाचे आदेश काढून कोषागारातून रक्‍कम आहरीत करावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः घबांअ १२२४/प्र.क्र. ४५/का.०५ 


(२) प्रमाणित अग्रिम संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी अर्जदाराने सर्व बाबींची/कागदपत्रांची पूर्तता 
केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घ्यावी. तसेच, अर्जदार सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्याच्याकडून 
मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह वसुली होईल याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांनी घ्यावी. 


(३) अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी देऊन 
अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच, कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती रक्‍कम तीन 
दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


(४ बांधकामाखाली (Under construction) असलेल्या सदनिकेच्या खरेदीच्या प्रयोजनार्थ अग्रिम घेतळे आहे 
अशा प्रकरणी, अर्जदाराच्या घराचे बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण झाल्याची खातरजमा नियंत्रक अधिकाऱी 
यांनी करावी व तद्नंतरच दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्यासाठी अनुदानाच्या मागणीसाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर 
करण्यात यावा. ज्या अर्जदारांना ३ रा हप्ता/अंतिम हप्ता प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून 
नियमानुसार आव्यक त्या संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करण्यात यावी. 


(५ "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे" या प्रयोजनासाठी अग्निमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा हप्ता 
मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक प्राधिकरणाच्या मंजुरी 
आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी-१ मध्ये अर्जदाराने भरुन 
दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. 
घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी 
अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण 
खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्निम 
प्रमाणित करण्यात आले आहे, SAT अर्जदारांकडून त्यांना मिळालेल्या अग्रिमाची वसुली, त्यावरील व्याजाची 
वसुली मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


(६  " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई वित्तीय 
नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात आल्यावरच 
RATA रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या प्रयोजनासाठी अर्जदारास 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक ६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या 
अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केलेली कागदपत्रे सादर केलेली आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्निम मंजूर 
करण्यात यावा. तसेच, नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने तयार घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी 
यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारताना ते योग्य ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, 
महसूल व वन विभाग यांच्याकडे संबंधितांकडून नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची शहानिशा 
करावी. 


(७ "घर खरेदीसाठी/घर बांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या प्रयोजनासाठी 
अग्निम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्निम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या कर्ज व शिलकीबाबतचे 
संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अलीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष शिल्लक कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर 
करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः घबांअ १२२४/प्र.क्र. ४५/का.०५ 


(८) जर काही कारणास्त व अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यात यावे. 
तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल, तर, तसेही समुचित ATMS तात्काळ 
कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) 
तात्काळ परत करण्यात यावी. 


(९ घरबांधणी अग्निम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा निधीकडेच 
उतरविण्यात यावा अशी अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
तसेच, सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, २६४, पहिला 
मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


(१०0 प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केळेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा महालेखापाल 
यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी http://agmaha.cag.gov.in या 
वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक 
विवरणपत्र रिकंसिलीएडान bes Recess प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन 
५/२४ कडे पाठविण्यात यावे. 


(११) अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या रकमेचा 
विनियोग करण्यात आला असल्याच्या “विनियोग प्रमाणपत्राची” मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच, प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग विहित कालावधीत 
न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


(१२) यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या दाखल्याच्या 
आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेशा काढावेत. सदर बाब १५ दिवसात पूर्ण न झाल्यास 
प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम इतर पात्र अर्जदारास वितरीत करणे 
शक्‍य होईल. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल, तर, तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत 
यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या अनियमिततेस संबंधित “नियंत्रक अधिकारी” जबाबदार 
राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


(१३) संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणाळीवर (BEAMS) Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात यावा. 
तद्नंतर, त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवश्‍यक ते बदल 
करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. 


(१४) घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलाची परतफेड "घरबांधणी अग्रिम -७६१०-शासकीय कर्मचारी इत्यादिना कर्जे- 
209, (00)(09) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५)” या जमा शीर्षाखालळी आणि व्याज “००४९-व्याज 
जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) (i) घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (००४९१७३८) शासकीय कर्मचा-यांना 
दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्निम" या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात यावे. 


(१५ या शासन ज्ञापनान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या 
दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील अर्जदारांना प्रमाणित केलेले घरबांधणी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः घबांअ १२२४/प्र.क्र. ४५/का.०५ 


अग्निम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व 
ती वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


(१६) प्रस्तुत शासन ज्ञापनान्वये ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी मंजूर करण्यात आले आहे. त्यांच्या 
सेवापुस्तकात त्याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाच्या पृष्ठाची छायांकित प्रत शासनास 
सादर करण्यात यावी. 


(१७ सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी, उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन करुन 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (BEAMS) तरतुदीचे वाटप "आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना" करावे. सदर 
अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे 
(BEAMS) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर तरतुदींच्या मर्यादेत 
करण्यात यावा. 


2. या बाबीवर होणारा खर्च “ विधि व न्याय विभाग मागणी क्रमांक जे-५, लेखाशीर्ष ७६१०-जासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्जे (दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणी fF (अनिवार्य) (५६१० ०४७२) -५५, कर्जे व 
आगाऊ रकमा” खाली खर्ची टाकण्यात यावा व २०२४-२५ या चालू वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या 
अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम (भाग-२), दि. १७ एप्रिल 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिला, उप विभाग-१ मधील 
अ.क्र.११, मुंबई वित्तिय नियम-१९५९ मधील नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासनिक विभागाला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार तथा विभाग प्रमुख यांच्या मान्यतेने प्रस्तुत 
शासन ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०५२८१५२९१०५३१२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
GIRISH RAMLING ७५ ळी, 
SAGAN E ७००6 15:44:06 +05'30' 
( गि.रा.सगणे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- विवरणपत्र “अ” आणि यादीक्र.१, २, ३व४ 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः घबांअ १२२४/प्र.क्र. ४५/का.०५ 


३. प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद 

४. सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई (२ प्रती). 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र २,नागपूर 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

१०. उप सचिव, (प्रशा), (का. २अ) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, एस्प्लनेड, मुंबई 

१२. प्रमुख न्यायाधीश, कौटूंबिक न्यायालय, पुणे 

१३. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अकोला/ यवतमाळ/सोलापूर/ लातूर/ नाशिक/ रायगड/ सांगली/ 
नंदुरबार/औरंगाबाद/ जळगांव/ ठाणे/ चंद्रपूर /पालघर/ पुणे 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/ यवतमाळ/सोलापूर/ यवतमाळ/ लातूर/ नाशिक/ रायगड/ 
सांगली/ नंदुरबार/ औरंगाबाद/ जळगांव/ ठाणे/ चंद्रपूर/पालघर/ पुणे 

१५. जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीजा, पालघर 

१६. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, (कार्यासन-५), मंत्रालय मुंबई 

१७. प्रबंधक (वित्त व अर्थ), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुबई 

१८. प्रबंधक, धर्मादाय आयुक्त, मुंबई 

१९. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

२०.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प ७ व १०/व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई 

२१.कार्यासन अधिकारी (कार्या-२३ ,कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२.निवड नस्ती (कार्यासन- ५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


feraRvrgs -3t 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. TAS १२२४/प्र.क्र. ४५/का. पाच, दि. २८/०५/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


CO/ DDO मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी वितरीत करण्यात आलेले 
घरबांधणी अग्रीम (रुपये) 
a 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय अपिल शाखा, मुंबई 
प्रबंधक (प्रशासन) उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद 


a न्यायावर, TR न्यायालय, पुण 
ag जिल्ल व त्र न्यायाची, अकोला 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, यवतमाळ ७३५४००० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, औरंगाबाद ३२५७००० 
age जिल्लवसत्र se 
age जिल्लवसत्र a, नाशक 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा,सोलापूर ६८८८००० 


जिल्हा re 
य आयुक्त, मुंब ७२९५००० 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
GIRISH RAMLING SAGANE exch scent य 000000 
JUDICIARY DEPARTMENT 

Date: 2024.05.28 15:43:51 +05'30" 


ew 
a 
= 
Ca] 


(गि.रा. सगणे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी H.9 अमागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी ) 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ १२२४/प्र.क्र. ४५/का. पाच, दि. २८/ ०५/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात ) 


अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय अग्निम मंजूर हप्ता/एक शेरा 
करावयाचे रकमी 
अग्रीम 
| १_| २ ३ PB 4 & | oe | ८ ९ 
fod श्री.श्रीपाद सखाराम वहाळेकर कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अकोला गृह कर्ज परतफेड २६००००० २६०००००| एकरकमी | नियमानुसार 
२ श्री.चंद्रकांत महादेव शाहाबादे वरिष्ठ लिपीक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर गृह कर्ज परतफेड २७८८००० २७८८००० एकरकमी | नियमानुसार 
श्री. शिवराज बाबुराव गुत्ते कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय लातूर गृह कर्ज परतफेड १७९०००० १७९००००| एकरकमी | नियमानुसार 

४ श्री. अतुल विलासराव कुलकर्णी लघुलेखक श्रेणी १ प्रमुख न्यायाधीश, कौटूंबिक न्यायालय, पुणे गृहकर्ज परतफेड ४७००००० ४७०००००| एकरकमी | नियमानुसार 
५ [stadt रसिका उमेश पाटील लिपिक टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई गृहकर्ज परतफेड २७५०००० २७५०००० एकरकमी | नियमानुसार 
६ श्रीमती कडुस्कर दिपाली परिमळ  |३ रे सह दिवाणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक गृहकर्ज परतफेड ३९८०००० ३९८०००० एकरकमी | नियमानुसार 

न्यायाधीशा,वरिष्ठ स्तर 
७ | श्रीमती सोनाली दिलीप जवळगेकर |दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग |गृहकर्ज परतफेड ६३००००० & 300000] एकरकमी | नियमानुसार 

स्तर 
८ _ श्री.मंगेश जयराम जाधव कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पालघर गृहकर्ज परतफेड २६००००० २६०००००| एकरकमी | नियमानुसार 
९ श्रीमती शालिनी दिनेश मोरे लघुलेखक मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई गृहकर्ज परतफेड २४९०००० २४९०००० एकरकमी | नियमानुसार 
| 9 | श्री. विनोद रामकृष्ण नेवारे वरिष्ठ लिपीक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अकोला गृहकर्ज परतफेड २१४०००० २१४००००) एकरकमी | नियमानुसार 
शिल श्री. नितीन बबन बंगले लघुलेखक श्रेणी-१ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, सांगली गृहकर्ज परतफेड २३००००० 2300000] एकरकमी | नियमानुसार 
१२ श्री. sar भिमशा कोळी वरिष्ठ लिपीक प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, सोलापूर गृहकर्ज परतफेड १८००००० १८०००००| एकरकमी | नियमानुसार 
१३ श्री.दत्तात्रय हरिभाऊ मुळे वरिष्ठ लिपीक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद गृहकर्ज परतफेड १७७७००० १७७७००० एकरकमी | नियमानुसार 
१४ श्री. सुनिल सुदाम पवार कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद गृहकर्ज परतफेड १४८०००० १४८००००| एकरकमी | नियमानुसार 
१५ श्रीमती सुजाता राम शिंदे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ  ।प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग गृहकर्ज परतफेड ४३३०००० 8330000] एकरकमी | नियमानुसार 

स्तर 

एकूण ४३८२५००० 


GIRISH RAMLING SAGANE 


( 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
DN: CN = GIRISH RAMLING SAGANE, C = IN, S = 
OF MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Date: 2024.05.28 15:43:35 +05'30 


गि. रा. सगणे) 


अवर सचिव 


» महाराष्ट्र शासन 


Maharashtra, O = GOVERNMENT 


यादी क्र.२ मागास ( वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी ) 
शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. PSST १२२४/प्र.क्र. ४५/का. पाच, दि. २८/ ०५/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात) 
अर्जदाराचे नाव मंजूर हप्ता/एक शेरा 


करावयाचे 
अग्रीम 
2 3 a ४] 4 द 1७ | ९ 
श्री.राजेंद्र प्रकाश अडूळकर हार्डवेअर इजि. वर्ग-३ fd, मुंबई उच्च न्यायालय, अपीलेट गृहकर्ज परतफेड ३९८६००० नियमानुसार 
साईड, मुंबई 
श्री.विवेक प्रविण मुसपेठ वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर ।गृह कर्ज परतफेड २३००००० नियमानुसार 


श्री. राम शरद गुरव कनिष्ठ लिपिक जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जळगांव गृहकर्ज परतफेड १४८०००० १४४००७० eee नियमानुसार 
श्रीमती ज्योत्स्ना हरि शिदे लिपिक-टंकलेखक प्रमुख न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई |गृहकर्ज परतफेड १२३७००० १२३७०००| एकरकमी नियमानुसार 


श्री.अमोल अरुण Frat वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीका, ठाणे  ।गृहकर्ज परतफेड १५००००० एकरकमी । नियमानुसार 


श्री.योगेश सुधाकर झाडोकर लिपिक प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ गृहकर्ज परतफेड 
औरंगाबाद 


२९७७००० एकरकमी _ नियमानुसार 


श्रीमती वैशाली पवन पोहेकर लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी) |धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई  |गृहकर्ज परतफेड ३८४५०००| ३८४५०००) एकरकमी | नियमानुसार 


श्री. भुपेंद्र नरेंद्र सोनकुसळे निरिक्षक धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई = | Jeol परतफेड ३४५०००० ३४५००००| एकरकमी नियमानुसार 


श्री. युवराज दयाराम बेलखेडकर |।लघुलेखक श्रेणी -३ जिल्हा न्यायाधीशा-१, यवतमाळ गृहकर्ज परतफेड २८७०००० नियमानुसार 


श्री. स्वप्निल अशोकराव टेप्पलवार |बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर  |।गृहकर्ज परतफेड १९००००० नियमानुसार 


श्री. भास्कर कृष्णाजी मंगर कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर  |गृहकर्ज परतफेड २५००००० एकरकमी | नियमानुसार 
श्री. श्रीकांत हरीडा राऊत कनिष्ठ लिपिक जिल्हा न्यायाधीशा-१, यवतमाळ गृहकर्ज परतफेड 
श्री.गणेड रमेश घरत लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई |गृहकर्ज परतफेड १९५७००० नियमानुसार 


श्री.कमलेश प्रभाकर खरात लिपिक प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, aise  ।गृहकर्ज परतफेड ३३००००० नियमानुसार 


साईड, मुंबई 


एकूण ३४७८२००० 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
| R | H RAM L | N A AN E DN: CN = GIRISH RAMLING SAGANE, C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Date: 2024.05.28 15:43:20 +05'30° 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी H.3 अमागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी ) 
शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. Tas १२२४/प्र.क्र. ४५ /का. पाच, दि. २८/ ०५/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्‍कम रुपयात ) 


अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर करावयाचे | हप्ता/एक रकमी| शौरा 


eS की य... ee 


एकरकमी नियमानुसार 
1 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 

GIRISH RAMLING SAGANE SSS Sse samc 
JUDICIARY DEPARTMENT 
Date: 2024.05.28 15:43:07 +05'30" 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


यादी क्र. ०४ मागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी ) 


शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग, क्र. TAS १२२४/प्र.क्र. ४५/का. पाच, दि. २८/०५/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (रक्कम रुपयात) 
अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय अग्रिम | मंजूर हप्ता/एक रकमी शेरा 
करावयाचे 
अग्रीम 
| 8 | ८ ९ 

श्री. प्रविण मोरेश्वर राउत जिल्हा न्यायाधीश १, यवतमाळ गृह कर्ज परतफेड | १४५३००० | १४५३००० एकरकमी नियमानुसार 

श्रीमती करुणा धनंजय पतंगे जिल्हा न्यायाधीश १, यवतमाळ गृह कर्ज परतफेड | ८१८००० | ८१८००० एकरकमी 
नियमानुसार 

श्री. संदीप बाबासाहेब अभंग प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय, खंडपीठ | गृहकर्ज परतफेड | १९८०००० | १९८०००० एकरकमी 
औरंगाबाद नियमानुसार 

श्री.स्वप्निळ सुरेश मंडलिक प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय, खंडपीठ | गृहकर्ज परतफेड | १५४२००० १५४२००० एकरकमी 
औरंगाबाद नियमानुसार 

श्री. नितिनकुमार सुभाष मोराणकर प्रबंधक (प्रशा), उच्च न्यायालय, खंडपीठ | गृहकर्ज परतफेड १५९१००० एकरकमी 
औरंगाबाद नियमानुसार 


एकण ७३८४००० 
N 


Digitally signed by GIRISH RAMLING SAGANE 
GIRISH RAMLING SAGANE ow:en< irish! RaMLING SAGANE, CIN, ०- 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Date: 2024.05.28 15:42:54 +05'30' 


(गि. रा. सगणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


